याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने व 
इतर १३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन (रिट याचिका 
क्रमांक १८६८/२००५ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि. 
१४.०६.२०१७ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
कार्यवाही करणेबाबत...... 

श्रीमती वस्तलाबाई दामोदर पुजारी, जालना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१३२/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, 2023. 


) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक-१, दिनांक ६.३.२०१८. 

२) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक-१, दिनांक १३.३.२०१९. 

) श्रीमती वस्तलाबाई दामोदर पुजारी (स्वातंत्र्य सैनिक वारस पत्नी) यांचा दि.२०.०६.२०२२ व 
दि.२२.०७.२०२२ रोजीचा अर्ज. 

४) अपर जिल्हाधिकारी, जालना यांचे पत्र क्रमांक : २०२३/ महसूल/ स्वा.सै.कक्ष /कावी-३८३, 

दि.१०.०३.२०२३ व दि.२६.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने गोवा मुक्‍ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाचे सन्मान निवृत्तीवेतन 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर केल्याने, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाची स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान निवृत्तीवेतन 
मंजूर झाली होती, त्यांना त्या दिनांकापासून राज्य शासनाची पूर्ण पेंन्हान देण्याऐवजी दरमहा रु. ५००/- 
प्रमाणे अतिरीक्त सन्मान निवृत्तीवेतन देण्यात यावे असे आदेश दि.१६.११.२००४ च्या शासन पत्रान्वये देण्यात 
आले होते. 
२. दि.१६.११.२००४ च्या शासन आदेशाच्या विरोधात सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभणे व इतर १३ 
(जिल्हा नागपूर ९, यवतमाळ ४, व वर्धा १) यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे रिट 
याचिका क्र.१८६८/२००५ दाखल केली होती. याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी 
दि.१४.०६.२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये करण्यात येत होती. दरम्यानच्या कालावधीत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
यांचा दि.१४.०६.२०१७ च्या न्यायनिर्णयाची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे अवमान याचिका क्र. ५३१/२०१८ दाखल करण्यात आली. यास्तव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर यांचा दि.१४.०६.२०१७ चा न्यायनिर्णय हा संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्वच 
समान प्रकरणी लागू करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने श्रीमती वस्तलाबाई दामोदर पुजारी (स्वातंत्र्य 
सैनिक वारस पत्नी) यांनी संदर्भ क्र.३ येथील अर्जान्वये सदर न्यायनिर्णयानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या 
निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम मिळणेबाबत विनंती केली आहे. श्रीमती पुजारी यांच्या विनंतीनुसार 
योग्य ती पडताळणी करुन जिल्हाधिकारी, जालना यांनी संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये श्रीमती वस्तलाबाई 
पुजारी (स्वातंत्र्य सैनिक वारस पत्नी) यांना दि.१२.१२.२००२ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीतील देय 
असलेल्या थकबाकीपोटी रु.८,६६,८२३/- (रुपये आठ लक्ष सहास्ष्ठ हजार आठशे तेवीस फक्त) इतक्या 
निधीची मागणी केली आहे. श्रीमती रुक्मिणीबाई वेडू माळी (स्वातंत्र्य सैनिक वारस पत्नी) यांना थकबाकी 
प्रदान करण्याकरिता रु.८,६६,८२३/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१३२/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय :- 


याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने व इतर १३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन (रिट याचिका 
क्रमांक १८६८/२००५) प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि.१४.०६.२०१७ रोजीच्या 
न्यायनिर्णयाची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने श्रीमती वस्तलाबाई दामोदर पुजारी (स्वातंत्र्य 
सैनिक वारस पत्नी) यांना दि.१२.१२.२००२ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीतील देय असलेल्या थकबाकी 
प्रदान करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, जालना यांना खालील तत्क्‍्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निधीचे वितरण 
करण्यात येत आहे :- 


अ. | जिल्हा | मागणी करण्यात संबंधित जिल्हाधिकारी शिल्लक निधीपैकी निवृत्तीवेतन 
क्र आलेला निधी (रु) | यांचेकडे बीम्स प्रणालीवरील | फरकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
शिल्लक निधी (रु.) वापरावयाचा निधी (रु.) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
1१ | जालना ८,६६,८२३/- १४,२५,०००/- ८,६६,८२३/- 
एकुण ८,६६,८२३/- 


२. जिल्हाधिकारी, जालना यांनी विहित कार्यपद्धतीनुसार थकबाकीचे प्रदान श्रीमती वस्तलाबाई 
दामोदर पुजारी (स्वातंत्र्य सैनिक वारस पत्नी) यांचे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
३.  याप्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशिर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजना (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य) ०४, निवृत्त्तीवेतनविषयक खर्च 
(२२३५ 0094) या अर्थसंकल्पीय carseat चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा 
व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२३१०३११६२८५१०४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 
A M ITA Vi AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd76 10434df0ea098c5. 
7b0f0Bfd23b9eaf4s, postalCode=400032, st=Mah 


=Maharasht! 
rialNumber=ED3CD8A 19B9EED13AD198DFE0907ADFD1D015C 
96DC950F8EFD986587A37546AF, cn=ASMITA VUAY JAWDEKAR 
Date: 2023.10.31 16:28:20 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
३. अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४. जिल्हाधिकारी, जालना. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी (का.२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४/व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


